महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
दालन क्र.५५७, ५ वा मजला, विस्तार इमारत, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 


दूरध्वनी क्र ०२२-२२७९४१७२/२२७९२३२३४४ Email ID : vrishali.ohingarde@nic.in 
क्रमांक: प्रतिनि २५२२/प्र.क्र.२२७/१४-अ दिनांक : २० जानेवारी, २०२३ 
प्रति, 


सह/उप सचिव (आस्थापना), 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
विषय :- इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे या कार्यालयातील 
उच्चश्रेणी लघुलेखक संवर्गातील रिक्‍त पद प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत. 
संदर्भ- १ सा.प्र.वि. शा.नि. क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/का. १२, 
दिनांक १७-१२-२०१६ 
२) सा.प्र.वि. शा.नि. क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१२०/कार्या-१४, 
दिनांक ३१-०८-२०१७. 
३) इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचा दि. १४-११-२०२२ रोजीचा 
प्रस्ताव 
महोदय/महोदया, 
संदर्भाधिन क्र. १ येथील दिनांक १७-१२-२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रतिनियुक्‍तीचे धोरण 


निश्चित करण्यात आले असून, संदर्भाधिन क्र.२ येथील दिनांक ३१-८-२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये 
मंत्रालयीन संवर्गातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबत कार्यपध्दती विहित करण्यात आली 
आहे. संदर्भाधिन क्र.३ येथील प्रस्तावान्वये इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने त्या विभागाच्या 
अधिनस्त इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे या कार्यालयातील उच्चश्रेणी लघुलेखक 
संवर्गातील एक रिक्‍त पद प्रतिनियुक्तीने भरण्यासाठीचा प्रस्ताव या विभागास सादर केला आहे. 

२. इतरमागासबहुजन कल्याण विभागाच्या अधिनस्त इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, 
पुणे या कार्यालयातील "उच्चश्रेणी लघुलेखक" चे पद प्रतिनियुक्तीने भरण्यासाठी मंत्रालयीन 
विभागातील उच्चश्रेणी लघुलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांकडून इच्छुकता मागविण्यात येत आहे. 


मंत्रालयीन विभागातील । प्रतिनियुक्तीने भरावयाचे  प्रतिनियुक्‍तीच्या ठिकाणावरील 
पदाचे नांव पदनाम व संख्या कार्यालयीन पत्ता 
1 ae २ ३ 
ves लघुलेखक | उच्चश्रेणी लघुलेखक (१ पद) | इतर मागास बहुजन कल्याण 
संचालनालय, पुणे 


शासन पत्र क्रमांकः प्रतिनि २५२२/प्र.क्र.२२७/१४-अ 

३. उपरोक्त पदावर प्रतिनियुक्तीने जाण्याकरिता इच्छुक मंत्रालयीन विभागातील, उच्चश्रेणी 
लघुलेखकानी आपल्या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाकडे अर्ज सादर करावा कोणत्याही 
परिस्थितीत या विभागाकडे थेट अर्ज करु नयेत. थेट प्राप्त झालेल्या अर्जावर कोणतीही कार्यवाही 
करण्यात येणार नाही. सामान्य प्रशासन विभाग, झा.नि. दिनांक १७.१२.२०१६ च्या शासन 
निर्णयातील परिच्छेद ५ (ओ(८) मध्ये नमूद केल्यानुसार नियमित नियुक्‍तीपासून किमान ७ वर्षे सेवा 
कालावधी पूर्ण करत नाहीत, Bal कर्मचाऱ्यांची या विभागाकडे शिफारस करण्यात येऊ नये. 

४. सर्व संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी इच्छुक कर्मचाऱ्यांचे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर 
संदर्भाधिन शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार अर्जांची छाननी करुन खालील माहितीसह आपल्या 
विभागाच्या सचिवांच्या मान्यतेने इच्छुक कर्मचाऱ्यांचा प्रतिनियुक्‍तीचा प्रस्ताव खालील माहितीसह या 
कार्यासनाकडे दिनांक 30-09-2023 पर्यंत पोहोचतील अझ्ञारीतीने (नोंदणी शाखेत पाठवू नये) 


पाठवावा :- 


कर्मचाऱ्याचे संपूर्ण नांव व पदनाम 


प्रथम नियुक्तीचा दिनांक 


) 

२) | जन्मदिनांक 
) 
) 


सेवानिवृत्तीचा दिनांक (पहा शा.नि.दिनांक १७-१२-२०१६ मधील तरतुद 
4 (ब) (६) 


५) | शौक्षणिक अर्हता 


६) | भ्रमणध्वनी क्रमांक 


७ | मागील ३ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या छायाप्रती (मूळ गोपनीय अहवाल 
पाठवू नयेत) 


८) | मत्ता व दायित्व सादर केली आहेत का? (दि.३१.३.२०२२ रोजीचे) 


९) | ५०/५५व्या वर्षी पुनर्विलोकन केले आहे का? (लागू असल्यास) 


qo) | संबंधित कर्मचाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती fest असल्यास तपशील (पद, 
ठिकाण व कालावधी) 


११) | संबंधित कर्मचाऱ्याविरुध्द विभागीय चौकशी सुरु अथवा प्रस्तावित आहे 
काय? 


५. एकदा निवड झालेल्या कर्मचाऱ्याला त्याचे नांव मागे घेता येणार नाही. तसेच, आपल्या 
विभागातून सदर पदावर प्रतिनियुक्‍तीसाठी जाण्यास कोणीही कर्मचारी इच्छुक नसल्यास तसेही 
कृपया दिनांक ३०-०१-२०२३ पर्यंत या विभागास कळविण्यात यावे. 

६. सद्य:स्थितीत मंत्रालयील उच्चश्रेणी लघुलेखक संवर्गात मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्‍त आहे. 


यास्तव प्रतिनियुक्‍तीच्या ठिकाणी नियुक्‍ती करण्यास विभागाने सहमती दिल्यास त्या कर्मचाऱ्याच्या 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पत्र क्रमांकः प्रतिनि २५२२/प्र.क्र.२२७/१४-अ 
बदल्यात/जागी संबंधित विभागास तातडीने उच्चश्रेणी लघुलेखक उपलब्ध करुन देणे शाक्य होणार 
नाही याची विभागांनी नोंद घ्यावी. 


9. सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०१२०१७१२५०९३०७ असा आहे. हे पत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


आपली, 


VRISHALI VINOD 
BHINGARDE 


(वृषाली भिंगार्डे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :-१) उपसचिव (आस्था-२), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) सा.प्र.वि./१४-अ (संग्रहाथी. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


